RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 
Reg. No. MCS/169 / 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक ८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ -मार्च १, २०१७/ फाल्गुन ४-१०, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे २४, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१७ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ . 

क्रमांक मविन्या १२१६ / प्र. क्र . १२१/विक्रीकर प्रशासन-१. - महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ ( २००५ चा महा. ९ ) च्या 
कलम ११ मधील उप - कलम (१) आणि (३) तसेच महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम, २००५ च्या नियम ६ अन्वये आणि इतर प्रदान केलेल्या सर्व 
शक्तींचा वापर करून श्री . दिलीप रामराव शिरसाव , प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यवतमाळ यांची शासन अधिसूचना, वित्त विभाग , क्र . मविन्या 
१२१६ / प्र. क्र . १२१/विक्रीकर प्रशासन -१, दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये न्यायिक सदस्य , महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरण , मुंबई या पदावर 
नियुक्ती करण्यात आली आहे 

श्री . दिलीप रामराव शिरसाव हे न्यायिक सदस्य, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण मंच, मुंबई येथे रुजू झाल्याच्या कारणास्तव महाराष्ट्र 
मुल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ ( २००५ चा महा . ९) च्या कलम ११ मधील उप-कलम ( १) आणि (३ ) तसेच महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम , 
२००५ च्या नियम ६ अन्वये आणि महाराष्ट्र जनरल क्लॉजेस अॅक्ट ( १९ ०४ चा I) मधील कलम २१ नुसार महाराष्ट्र शासन याद्वारे श्री . दिलीप 
रामराव शिरसाव यांच्या न्यायिक सदस्य, महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरण , मुंबई या पदावरील नियुक्तीबाबतची दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची 
अधिसूचना याद्वारे रद्द करीत आहे . 


3; 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


वि . द. आठवले, 
शासनाचे सहसचिव . 


भाग चार - ब -१ 


e 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ -मार्च १, २०१७/ फाल्गुन ४-१०, शके १९ ३८ 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 8th February 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act , 2002 . 

No. MVN . 1216 /C . R. 121/ Sales Tax (ADM - 1).— Wheareas , in execrice of the power conferred 
by sub -sections ( 1) and ( 3 ) of section 11 of the Maharashtra Valu Added Tax Act , 2002 (Mah . IX of 
2005 ) read with rule 6 of the Maharashtra Value Added Tax Rules, 2005 and of all other powers 
enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra has appointed Shri Dilip Ramrao Shirsao , 
Principal District and Session Judge, Yavatmal as Judicial Member of the Maharashtra Sales Tax 
Tribunal vide Government Notification , Finance Department, No. MVN . 1216 / C . R. 121/ Sales Tax 
( ADM - 1 ), dated the 19th November 2016 ; 

And wheareas, Shri Dilip Ramrao Shirasao has refused to assume the charge of the said post 
as he has been appointed as Judicial Member , State Consumer Dispute Redressal Commision , 
Maharashtra , Mumbai. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1) and (3 ) of section 11 of 
the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002 (Mah . IX of 2005 ) read with rule 6 of the Maharashtra 
Value Added Tax Rules , 2005 and Section 21 of the Maharashtra General Clauses Act ( I of 1904 ) 
the Government of Maharashtra hereby , rescinds the said Notification dated the 19th November 
2016 relating to appointment of Shri Dilip Ramrao Shirasao . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. D. ATHAVALE , 
Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ -मार्च १, २०१७/ फाल्गुन ४-१०, शके १९ ३८ 


३ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१७ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२. 

क्रमांक मविन्या १२१६ प्र . क्र . १२१/ विक्रीकर प्रशासन -१ . महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महा. ९ ) च्या 
कलम ११ मधील उप - कलम (१) आणि ( ३ ) तसेच महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम, २००५ च्या नियम ६ अन्वये आणि इतर प्रदान केलेल्या सर्व 
शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे श्री . चंद्रचुड दत्तात्रय गोंगले , सेवानिवृत्त , जिल्हा न्यायाधिश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश यांची 
महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणावर न्यायिक सदस्य म्हणून त्यांनी सदर पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्याच्या तारखेपासून दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८ 
पर्यंत नियुक्ती करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


वि . द. आठवले , 
शासनाचे सह सचिव . 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 8th February 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX ACT , 2002. 


No. MVN . 1216 /C . R. 121/ Sales Tax (ADM - 1).— In execrice of the powers conferred by 
sub -sections ( 1 ) and ( 3 ) of section 11 of the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002 (Mah . IX of 
2005 ) read with rule 6 of the Maharashtra Value Added Tax Rules , 2005 and of all other powers 
enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby , apoints Shri Chandrachud 
Dattatraya Gongle Retired District Judge and additional Sessions Judge as the Judicial Member 
of theMaharashtra Sales Tax Tribunal with effect from the date on which he assumes the charge 
of the said post till the 23rd October 2018 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. D. ATHAVALE , 
Joint Secretary to Government. 


भाग चार - ब -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ - मार्च १, २०१७/ फाल्गुन ४-१०, शके १९ ३८ 


११७ 


सोमवार , जून १, २०१५ / ज्येष्ठ ११, शके १९ ३७ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई, ४०० ०३२, दिनांक १ जून २०१५ 
( संदर्भ : कलम १ चे उप कलम ३ ) 

अधिसूचना क्र . १ 
( संदर्भ : नियम १ चा उप नियम २ ) 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक सीडीए. १०१५ /( १७०/१५ ) / लाक्षेवि ( काम ). -महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
कलम १ चे उप कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ (२ ) , 
( ३ ), ( ४ ), ( ५ ) व ( ६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव, क्षेत्र , अधिनियमातील 
कलमे, लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत. प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित 
क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमिनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा 
करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमिनधारक व भोगवटाधारकास बंधनकारक राहील : 


अ . क्र . 


प्रकल्पाचे नाव 


कायदा लागू होणारे क्षेत्र 


लागू करावयाची 


ज्या तारखेपासून 


शेरा 


कलमे 


लागू होईल ती 


तारीख 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


सर्व 


१५ जून २०१५ 


१ सनमटेंब 

लघु 

पाटबंधारे 
योजना, ता . सावंतवाडी, जि . सिंधुदुर्ग. 


सनमटेंब 

लघु 

पाटबंधारे 
योजनेचे संपूर्ण लाभक्षेत्र. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 

स . को . सब्बीनवार, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३-मार्च १, २०१७ / फाल्गुन ४-१० , शके १९ ३८ 


G 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 1st June 2015 


See section 1 ( 3 ) of the Act ) 


NOTIFICATION 1 


[See Rule 1 ( 2 ) ] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT , 2005 . 

No. CDA . 1015 /( 170/15 )/CAD (Works).— In exercise of the powers conferred by section 1 (3 ) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act , 2005 (Mah . 23 of 2005 ) 
the Governor of the State Government of Maharashtra , hereby , notifies Areas, Irrigation Projects, 
sections of the Act and Date of Applications as specified in columns ( 2 ), ( 3 ), (4 ), (5 ) and (6 ) of the 
table below for bringing in force the Act . In said notified area , as provided under section 7 , 
no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of 
such land and the system of supply of water through Water Users Association shall be binding on 
all the holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers . 


Sr. 
No. 


Applicable Area 


Name of Irrigation 

Project 


Sections 
applied 


Date Remarks 

of 
Applications 
( 5 ) 

(6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


All 


15th June 2015 


... 


Sanamtemb Minor 
Irrigation Scheme, 
Tal. Savantwadi, 
Dist. Sindhudurg. 


Entire Command Area 
of Sanamtemb Minor 
Irrigation Scheme. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ -मार्च १, २०१७/ फाल्गुन ४-१०, शके १९ ३८ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई, ४०० ०३२,दिनांक १ जून २०१५ 

अधिसूचना क्र . २ 
[ संदर्भ : नियम क्र . १ ( ३ )] 


२००५ मधील 


महाराष्ट्र 

सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक सीडीए. १०१५ / (१७०/१५ ) / लाक्षेवि ( कामे ) . -महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च) 
नुसार राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 

त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम , १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम , २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केलेप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र . ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत : 


अ.क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


कालवा अधिकारी 


म . सिं . प . शे. व्य . अधिनियम , २००५ 
अंतर्गत अधिकार देण्यात आलेल्या 
कायद्यातील कलमे 

( ४ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


समनटेंब 

लघु 

पाटबंधारे योजनेचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र . 


कार्यकारी अभियंता, 
रत्नागिरी पाटबंधारे , 
विभाग ( दक्षिण ), रत्नागिरी . 


कलम ६ (१ ), ९ ( २ ), ९( ४ ) , ९ ( ६ ), ९( ९ ), १० ( १) , 
१२( २ ), १२( ६ ), १२( ९ ) , १३( १ ), १३( ३) , १५ ( ४ ) , 
१५ ( ६) , १५ ( ९ ), १६( १), १६ ( ४ ), १८ ( २ ), १८ ( ४ ) , 
१८ ( ६ ), १८ ( ९ ), १ ९ ( २ ), २१( १ ), २२ , २३ ( १ ), २६( १ ) , 
४१, ४२ ( १), ६८ ( १) , ४४ , ४५, ४७ ( २ ) व ४८ , 
म.सिं.प.शे.व्य . नियम-३. 


कलम ६ ( ५ ), ४२ ( २ ) . 


अधीक्षक अभियंता, 
कोकण पाटबंधारे मंडळ , 


कुवारबाव रत्नागिरी . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार, 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३-मार्च १, २०१७ / फाल्गुन ४-१० , शके १९ ३८ 


9 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralya , Mumbai 400 032 , dated the 1st June 2015 


NOTIFICATION - 2 


[ See Act section 1 ( 3 )] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT, 2005 . 


No. CDA . 1015 /( 170 / 15 )/CAD (Works ).— To Exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act , 2005 , the powers 
are given to Government of Mahatrshtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF 
Act, section 2 (f). 

Hence forth as per Maharashtra Irrigation Act, 1976 section 2 ( 4 ), the Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers and 
discharging the duties under the MMISF Act, 2005 . 


Sr. No. 


Canal Officers 


Project and 
Command Area 


Sections of MMISF Act , 2005 
of which powers are given 
to Canal Officers 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Entire Command Area 
of Sanamtemb Minor 
Irrigation Scheme. 


Executive Engineer , Sections 6 ( 1), 9 (2 ), 9(4 ), 96 ), 9 ( 9), 10 ( 1), 
Ratnagiri Irrigation 12 (2 ), 12 (6 ), 12 (9 ), 13 ( 1 ), 13 ( 3 ), 15 (4 ), 
Division (South ), 15 (6 ), 15 (9 ), 16 ( 1 ), 16 (4 ), 18 ( 2 ), 18 ( 4 ), 
Ratnagiri. 

18 (6 ), 18 ( 9 ), 19 (2 ), 21( 1), 22, 23 ( 1), 26 ( 1 ), 
41, 42 ( 1), 68 ( 1 ) 44 , 45 , 47 ( 2 ), 48 , 
MMISF Rule Section 3 . 


Sections 6 (5 ), 42 ( 2 ) . 


Superintending 
Engineer , 
Kokan Irrigation 
Circle , Kuvarbao , 
Ratnagiri. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ -मार्च १, २०१७/ फाल्गुन ४-१०, शके १९ ३८ 


११८ 


सोमवार, जून १, २०१५ / ज्येष्ठ ११ , शके १९ ३७ 


कृषि, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ जून २०१५ 


- 


आदेश 


महाराष्ट्र 

सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम , 


१ ९ ८१. 


क्रमांक मत्स्यवि . १११५ / प्र . क्र . १३७/ पदुम -१४ . -महाराष्ट्र 

सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम , १९ ८१ (१ ९ ८१ चा महा. ५४ ), च्या 
कलम ४ च्या पोट - कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , उक्त कलम ४ च्या पोट -कलम ( २) मध्ये उल्लेख केलेल्या 
बाबी लक्षात घेऊन, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ अन्वये रचना करण्यात आलेल्या सल्लागार समितीशी विचारविनिमय केल्यानंतर आणि केंद्र 
शासनाच्या कृषि मंत्रालय ( पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग ) ज्ञापन क्रमांक ३००३५ / १५ /९ ७- एफआय ( टी -१)/ भाग - चार ,दिनांक 
१० एप्रिल २०१५ अन्वये, शासन आदेश कृषि व सहकार विभाग, क्रमांक एफडीएक्स -१४८१/ २२१६७/ १८१/ १२-पदुम , दिनांक १६ ऑगस्ट १९ ८३ 
मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे : 

उक्त आदेशातील खंड ३ मध्ये, शब्द , अंक , अक्षर आणि कंस “ १५ जून रोजी सुरू होणाऱ्या व १५ ऑगस्ट रोजी संपणाऱ्या ( दोन्ही दिवस 
धरून) ” या ऐवजी शब्द , अंक , अक्षर आणि कंस “ १ जून रोजी सुरू होणाऱ्या व ३१ जुलै रोजी संपणाऱ्या ( दोन्ही दिवस धरून) ” असे वाचावे. 


. 


. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


श . मा . साठे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३-मार्च १, २०१७ / फाल्गुन ४-१० , शके १९ ३८ 


a 


AGRICULTURE , ANIMAL HUSBANDRY , DAIRY DEVELOPMENT 

AND FISHERIES DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 1st June 2015 


Order 


MAHARASHTRA MARINE FISHING REGULATION ACT , 1981. 

No. Matsyavi. 1115 / C.R . 137 /ADF - 14. - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) 
of section 4 of the Maharashtra Marine Fishing Regulation Act , 1981 (Mah . LIV of 1981 ), the 
Government of Maharashtra , having regard to the matters referred to in sub -section ( 2 ) of the 
said section 4 , and after consultation with the Advisory Committee constituted under section 3 of 
the said Act , and in view of the directions issued by the Government of India , Ministry of Agriculture 
( Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries ) vide office memorandum No. 30035 / 
15 / 97 -Fy ( T - 1 ) Vol. IV , dated the 10th April 2015 , hereby amends the Government order , Agriculture 
and Co- operation Department , No. FDX 1481/ 22167/ 181/ 12 -ADF , dated the 16th August 1983, as 
follows, namely : 

In Clause ( iii ) of the said Order, for the words , figures, letters and brackets “ Commencing on 
the 15th June and ending on the 15th August (both days inclusive ) " , the words, figures , letters 
and brackets “ Commencing on the 1st June and ending on the 31st July (both days inclusive ) ” 
shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. M. SATHE , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ -मार्च १, २०१७/ फाल्गुन ४-१०, शके १९ ३८ 


११ ९ 


बुधवार , जून ३, २०१५ / ज्येष्ठ १३, शके १ ९ ३७ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ जून २०१५ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ . 

क्र . आयडीसी. २०१४ /( २२८ )/उद्योग-१४.—ज्याअर्थी, अनुसुचित उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ 
( १ ९ ६२ चा महा . तीन ) चे प्रकरण सहा , जे अधिसूचना क्रमांक आयडीसी २००७ / ( ४८ )/ उ -१४ , दि . १७ एप्रिल २०१० महाराष्ट्र शासनाने 
सदर अधिसूचनेच्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ ( १९ ६२ चा महा. तीन ) चे कलम सहा, 
दिनांक २२ एप्रिल २०१० रोजी अंमलात आणले होते व उक्त अधिनियमाच्या आधारे उक्त अनुसूचीत नमूद केलेले क्षेत्र अधिनियमाच्या 
कलम २, खंड ( ग ) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या मौजे शिवाजीनगर, तालुका खंडाळा, जि . सातारा येथील जमिनी औद्योगिक 
क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक नाहीत असे महाराष्ट्र सरकारचे मत झाले आहे . 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १, पोट -कलम ( ३ ) व कलम २, खंड ( ग ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून 
व बॉम्बे जनरल क्लॉजेस अॅक्ट च्या कलम २१ सह वाचावे ( १९ ०४ चा मुंबई १) चा संदर्भ घेऊन महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील उल्लेख 
केलेल्या क्षेत्रात ज्या गोष्टी झाल्या आहेत किंवा ज्या गोष्टी करावयाच्या ठरविल्या आहेत त्या सोडून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 
१९ ६१ चे कलम प्रकरण सहा , दि . ३ जून २०१५ पासून रद्द करीत आहे , आणि सदर क्षेत्र हे जाहीर केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राचा भाग 
राहणार नाही . 

अनुसूची 
मौजे-शिवाजीनगर, तालुका- खंडाळा, जि .- सातारा 


अ.क्र . 


गट नंबर 


गट नंबर 


क्षेत्र 
( ३ ) 


अ.क्र . 
( १ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( हे.आर ) 


( हे.आर ) 


१ 


४ ९ ० 


४.७६ 


१३ 


६१५ 


१.२४ 


२ 


३.३० 


१४ 


६१६ 


०.३२ 


३ 


६०५ 


०.५७ 


६१७ 


०.९ ५ 


४ 


६०६ 


०.२८ 


६१८ 


०.४८ 


५ 


६०७ 


०.२८ 


१७ 


६१ ९ 


०.४ ९ 


६ 


६०८ 


०.९ ० 


१८ 


६२२ 


०.७ ९ 


७ 


६० ९ 


०.५४ 


१ ९ 


६२३ 


०.८७ 


८ 


६१० 


०.६ ९ 


२० 


६२४ 


०.७ ९ 


६११ 


१.०० 


२१ 


६२५ 


०.२३ 


६१२ 


०.३६ 


२२ 


૬૨૭ 


०.२७ 


११ 


६१३ 


१.६ ९ 


२३ 


६३० 


२.६६ 


१२ 


६१४ 


१.६२ 


२४ 


६३१ 


६.२८ 


एकूण 


३१.३६ 


११ 


: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ -मार्च १, २०१७/ फाल्गुन ४-१०, शके १९ ३८ 
गट नं . ४ ९ ० च्या चतुःसीमा 
उत्तरेस- गट नं . १२४ . 
दक्षिणेस- गट नं . ५११ . 
पुर्वेस गट नं . ४ ९ १, ५०६ , ५०७ , ५०८ , ५०३, ५० ९ व ५१० . 
पश्चिमेस- गट नं . ४८५ व ४८ ९ . 
गट नं . ५८० च्या चतुःसीमा : 
उत्तरेस- गट नं . ६६० ते ६६४ . 
दक्षिणेस- गट नं . ६६६ ते ६६७. 
पुर्वेस- ओढा. 
पश्चिमेस- गट नं . ५८१ व ५ ९ २ . 
गट नं . ६०५ ते ६१ ९ च्या चतुःसीमा : 
उत्तरेस- गट नं . १२३ व १२४ . 
दक्षिणेस- गट नं . ६४० , ६४१, ६३ ९ व ६३३ . 
पुर्वेस- गट नं . ६२० . 
पश्चिमेस- गट नं . ५०० , ५०१, ५०३, ५०९ , ५१० , ६०४ व ओढा. 
गट नं . ६२२ ते ६२५ च्या चतुःसीमा : 
उत्तरेस- गट नं . १२३ . 
दक्षिणेस- गट नं . ६३२ व ६३१ . 
पुर्वेस- गट नं . ६२६. 
पश्चिमेस- गट नं . ६२१ . 


गट नं . ६२७ च्या चतुःसीमा 
उत्तरेस- गट नं . १२३ . 
दक्षिणेस- गट नं . ६२८ . 
पुर्वेस- गट नं . ६२८ . 
पश्चिमेस- गट नं . ६२८ . 
गट नं . ६३० च्या चतुःसीमा : 
उत्तरेस- गट नं . १२३ . 
दक्षिणेस- गट नं . ६३१. 
पुर्वेस- मौजे भादेची शिव. 
पश्चिमेस- गट नं . ६२८ व ६२ ९ . 


गट नं . ६३१ च्या चतुःसीमा : 
उत्तरेस- गट नं . ६२६ , ६२८ व ६२ ९ . 
दक्षिणेस- गट नं . ६६६ . 
पुर्वेस- मौजे भादेची शिव. 
पश्चिमेस- गट नं . ६३२ ते ६३६, ६४५ ते ६५० व ६६५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नंदू र. मिस्तरी, 
कक्ष अधिकारी . 


भाग चार - ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ -मार्च १, २०१७/ फाल्गुन ४-१०, शके १९ ३८ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 2nd June 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1961. 


No. IDC . 2014 /( 228 )/IND-14.—Whereas , by Government Notification , Industries , Energy and 
Labour Department, No. IDC . 2007/( 48 )/IND - 14 , dated the 17th April , 2010 , issued in exercise of 
the powers conferred by sub -section ( 3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development 
Act , 1961 (Mah . III of 1962 ) (hereinafter referred to as “ the said Act " ), the Government of 
Maharashtra has appointed the 22nd April 2010 , to be the date from which the provisions of 
Chapter VI of the said Act shall take effect in the areas mentioned in the Schedule appended to 
the said notification (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) , and declared those areas as 
an industrial area under clause ( g ) of section 2 of the said Act ; 

And whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that the said areas in the 
village Shivajinagar in Khandala Taluka of Satara District , are not required for the purpose of 
development as an industrial area ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the first proviso to sub - section ( 3 ) of 
section 1 and clause ( g ) of section 2 of the said Act read with section 21 of the Maharashtra General 
Clauses Act ( I of 1904 ) and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of 
Maharashtra hereby , with effect from the 3rd June 2015 , declares that the provisions of Chapter 
VI of the said Act shall cease to be in force in the said areas and the said areas shall not be the 
industrial area so declared , except as respects things done or omitted to be done before that date . 

Schedule 
Village : Shivajinagar, Taluka : Khandala , District : Satara 


Sr. No. 

( 1 ) 


Gat No. 

( 2 ) 


Area 

( 3 ) 


Sr. No. 

( 1 ) 


Gat No. 

( 2 ) 


Area 
( 3 ) 


(H.R.) 


(H.R.) 


1 


490 


4.76 


13 


615 


1.24 


2 


580 


3.30 


14 


616 


0.32 


3 


605 


0.57 


15 


617 


0.95 


4 


606 


0.28 


16 


618 


0.48 


5 


607 


0.28 


17 


619 


0.49 


6 


608 


18 


622 


0.90 
0.54 


0.79 
0.87 


7 


609 


19 


623 


8 


610 


0.69 


624 


20 
21 


0.79 
0.23 


9 


611 


1.00 


625 


612 


0.36 


22 


627 


0.27 


10 
11 


613 


1.69 


23 


630 


2.66 


12 


614 


1.62 


24 


631 


6.28 


Total 


31.36 


Boundries of Gat No. 490 : 
On the North by : Gat No. 124 . 
On the South by : Gat No. 511 . 
On the East by : Gat No. 491, 503, 506 to 510 . 
On the West by : Gat No. 485 and 489 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३-मार्च १, २०१७/ फाल्गुन ४-१०, शके १९ ३८ 


१३ 


Boundries of Gat No. 580 : 
On the North by : Gat No. 660 to 664 . 
On the South by : Gat No. 666 and 667. 
On the East by : Canal, 
On the West by : Gat No. 581 and 592 . 
Boundries of Gat Nos . 605 to 619 : 
On the North by : Gat No. 123 and 124 . 
On the South by : Gat No.640, 641, 639 and 633 . 
On the East by : Gat No. 620 . 
On the West by : Gat No. 500 , 501, 503, 509 , 510 , 604 and Canal. 
Boundries of Gat Nos. 622 to 625 : 
On the North by : Gat No. 123 . 
On the South by : Gat No. 632 and 631 . 
On the East by : Gat No. 626 . 
On the West by : Gat No. 621. 
Boundries of Gat No. 627 : 
On the North by : Gat No. 123 . 
On the South by : Gat No. 628 . 
On the East by : Gat No. 628 . 
On the West by : Gat No. 628 . 
Boundries of Gat No. 630 : 
On the North by : Gat No. 123 . 
On the South by : Gat No. 631. 
On the East by : Village Boundary of Mouje Bhade . 
On the West by : Gat No. 628 and 629 . 
Boundries of Gat No. 631 : 
On the North by : Gat No. 626 , 628 , 629. 
On the South by : Gat No. 666 . 
On the East by : Village Boundary of Mouje Bhade. 
On the West by : Gat No. 632 to 636 , 645 to 650 and 665 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N. R. MISTARY , 
Desk Officer. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३- मार्च १, २०१७/ फाल्गुन ४-१०, शके १९ ३८ 


१२० 


शनिवार, जून ६, २०१५ / ज्येष्ठ १६, शके १९ ३७ 


: 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई, ४०० ०३२, दिनांक १ जून २०१५ 
( संदर्भ : कलम १ चे उपकलम ३ ) 

अधिसूचना क्र . १ 

( संदर्भ : नियम १ चा उप नियम २ ) 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५. 

क्रमांक सीडीए. १०१५ / (१५५/१५ ) / लाक्षेवि ( कामे ). -महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
कलम १ चे उप कलम (३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ ( २) , 
( ३ ), ( ४ ), ( ५ ) व ( ६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव, क्षेत्र , अधिनियमातील 
कलमे , लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत . प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित 
क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमिनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा 
करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमिनधारक व भोगवटाधारकास बंधनकारक राहील. 
प्रकल्पाचे नाव कायदा लागू होणारे क्षेत्र 

ज्या तारखेपासून शेरा 
कलमे 

तारीख 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 
१ शिवडाव 

लघु पाटबंधारे योजना, शिवडाव लघु पाटबंधारे 

सर्व 

१५ जून २०१५ 
तालुका कणकवली, जिल्हासिंधुदुर्ग योजनेचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


अ.क्र . 


लागू करावयाची 


लागू होईल ती 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३-मार्च १, २०१७ / फाल्गुन ४-१० , शके १९ ३८ 


१५ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 1st June 2015 

[See section 1 ( 3 ) of the Act ] 


NOTIFICATION 1 


[See Rule 1 ( 2 )] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT , 2005 . 


No. CDA . 1015 /( 155/15 )/CAD (Works ).— In exercise of the powers conferred by section 1 ( 3 ) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 (Mah . 23 of 2005 ) 
the Governor of the State Government of Maharashtra , hereby, notifies Areas, Irrigation Projects, 
sections of the Act and Date of Applications as specified in columns ( 2 ), ( 3 ), (4 ), (5 ) and (6 ) of the 
table below for bringing in force the Act. In said notified area , as provided under section 7 , 
no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of 
such land and the system of supply ofwater through Water Users Association shall be binding on 
all the holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers . 


Sr. 
No. 


Name of Irrigation 

Project 


Applicable Area 


Sections 
applied 


Date Remarks 

of 
Applications 
(5 ) 

( 6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


All 


15th June 2015 


Shivdav Minor 
Irrigation Scheme, 
Tal. Kankavali , 
Dist . Sindhudurg 


Entire Command Area 
of Shivdav Minor 
Irrigation Scheme 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 


Deputy Secretary to Government. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ -मार्च १, २०१७/ फाल्गुन ४-१०, शके १९ ३८ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई, ४०० ०३२,दिनांक १ जून २०१५ 

अधिसूचना क्र . २ 
[ संदर्भ : नियम क्र . १ ( ३ )] 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५. 

क्रमांक सीडीए . १०१५ / (१५५/१५ )/ लाक्षेवि ( काम ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च) 
नुसार राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 

त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम , १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम , २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केलेप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र . ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत : 


अ.क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


कालवा अधिकारी 


म . सिं . प . शे. व्य . अधिनियम , २००५ 
अंतर्गत अधिकार देण्यात आलेल्या 
कायद्यातील कलमे 

( ४ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


शिवडाव लघु पाटबंधारे योजनेचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र. 


कार्यकारी अभियंता, 
लघु पाटबंधारे , 
विभाग ओरोस-सिंधुदुर्गनगरी . 


कलम ६ (१ ), ९ ( २ ), ९ ( ४ ), ९( ६ ), ९( ९ ), १० ( १ ) , 

१२( २ ), १२( ६ ), १२ (९ ) , १३( १ ), १३( ३), १५ ( ४ ) , 
१५ ( ६) , १५ (९ ), १६( १), १६ ( ४ ) , १८ ( २), १८ ( ४ ), 
१८ ( ६ ) , १८ ( ९ ), १ ९ ( २ ), २१ ( १ ), २२, २३ ( १ ) , 
२६ (१ ), ४१, ४२( १) , ६८ ( १) , ४४, ४५, ४७( २ ) 
व ४८ , म.सिं.प.शे.व्य . नियम -३. 


कलम ६( ५ ) , ४२ ( २ ) . 


अधीक्षक अभियंता , 
दक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ , ओरोस -सिंधुदुर्गनगरी . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


स . को . सब्बीनवार , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३-मार्च १, २०१७ / फाल्गुन ४-१० , शके १९ ३८ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralya , Mumbai 400 032 , dated the 1st June 2015 


NOTIFICATION - 2 


[ See Act section 1 ( 3 ) ] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT, 2005 . 

No. CDA , 1015 /( 155 / 15 )/CAD (Works ).— To Exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act, 2005 , the powers 
are given to Government of Maharashtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF 
Act , section 2 ( f) . 

Hence forth as per Maharashtra Irrigation Act, 1976 section 2 ( 4 ), the Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers and 
discharging the duties under the MMISF Act, 2005 : 


Canal Officers 


Sr. 
No. 


Project and 
Command Area 


Sections of MMISF Act , 2005 
of which powers are given 
to Canal Officers 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Entire Command Area 
of Shivday Minor 
Irrigation Scheme. 


Executive Engineer, 
Minor Irrigation 
Division Oras 
Sindhudurgnagari. 


Sections 6 ( 1), 9 (2 ), 9 (4 ), 9 (6 ), 9 ( 9 ), 10 ( 1 ), 
12 (2 ), 12 (6 ), 12 ( 9 ), 13 ( 1), 13 ( 3 ), 15 (4 ), 
15 (6 ), 15 ( 9 ), 16 ( 1) , 16 ( 4 ), 18 (2 ) , 18 ( 4 ), 
18 (6 ), 18 ( 9 ), 19 (2 ), 21( 1 ), 22 , 23 ( 1), 26 ( 1 ), 
41, 42 ( 1 ), 68 ( 1 ) 44 , 45 , 47 (2 ), 48 , MMISF 
Rule Section 3 . 


Sections 6 (5 ) , 42( 2 ). 


Superintending 
Engineer , South 
Kokan Irrigation 
Project Circle , 
Oras 
Sindhurhdurgnagari. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३- मार्च १, २०१७/ फाल्गुन ४-१०, शके १९ ३८ 


१२१ 


सोमवार, जून ८ , २०१५ / ज्येष्ठ १८ , शके १ ९ ३७ 


कृषि, पशुसंवर्धन , दुग्ध व्यवसाय विकास 

व मत्स्य व्यवसाय विभाग 


मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ०८ जून २०१५. 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र कापूस बी -बियाणे ( पुरवठा , वितरण, विक्री व विक्रीच्या किंमतीचे निश्चितीकरण यांचे विनियमन ) अधिनियम, २००९ . 

क्र . बियाणे. २७१५/ प्र.क्र . १२६ / १७. - महाराष्ट्र कापूस बी -बियाणे ( पुरवठा, वितरण, विक्री व विक्रीच्याकिंमतीचे निश्चितीकरण यांचे 
विनियमन ) अधिनियम, २००९ ( २०० ९ चा महा. १९ ) च्या कलम १० नुसार प्राप्त अधिकारान्वये आणि या संदर्भात अन्य सर्व प्राप्त अधिकारान्वये 
व शासन अधिसूचना, कृषि व पदुम विभाग क्र . बियाणे- २०१२ / प्र.क्र . १६ ९/ १ ओ, दिनांक १७ ऑगष्ट २०१२ अधिक्रमित करून , महाराष्ट्र शासन 
बी टी कापूस बोलगार्ड-१, बोलगार्ड -२ आणि संकरीत कापूस बियाण्यांची कमाल विक्री किंमत दिनांक ८ जून २०१५ पासून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याकरिता 
खालीलप्रमाणे निश्चित करीत आहे : 


अ.क्र . 


वाणाचा प्रकार 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


बीटी कॉटन बोलगार्ड -१ 
( अ) क्राय १ एसी जीन ( मोनसॅन्टो ५३१ इव्हेंट ) 


( ब ) क्राय १ एसी इव्हेंट-१ 


कमाल विक्री किंमत 

( ३ ) 
रु . ७३० प्रती पाकीट 
( ४५० ग्रॅम बीटी 

कापूस 

बियाणे + रेफ्युजी म्हणून १२० ग्रॅम संकरीत 
( नॉन बीटी ) 

कापूस 

बियाणे ) 
रु . ६६२ प्रति पाकीट 
( ४५० ग्रॅम बीटी कापूस बियाणे + रेफ्युजी म्हणून १५० ग्रॅम तूर 
बियाणे) 
रु .८३० प्रति पाकीट 
( ४५० ग्रॅम बीटी कापूस बियाणे + रेफ्युजी म्हणून १२० ग्रॅम संकरीत 
( नॉन बीटी ) 

कापूस 

बियाणे) 
रु . ७६२ प्रति पाकीट 
( ४५० ग्रॅम बीटी 

कापूस 

बियाणे + रेफ्युजी म्हणून १५० ग्रॅम 


२ 


बी टी कॉटन बोलगार्ड -२ 
( अ) इव्हेंट क्राय १ एसी आणि क्राय २ 

एबी जीन्स ( मोनसॅन्टो-१५ ९ ८५ इव्हेंट ) 
( ब ) क्राय १ एबी- क्राय १ एसी 

( जीएफएम क्राय १ ए ) 


तूर बियाणे) 


३ 


संकरीत 

कापूस ( नॉन बीटी ) 


रु.५०० प्रति पाकीट ( ४५० ग्रॅम ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . बा . घाडगे , 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३-मार्च १, २०१७/ फाल्गुन ४-१०, शके १९ ३८ 


AGRICULTURE , ANIMAL HUSBANDRY, DAIRY 
DEVELOPMENT AND FISHERIES DEPARTMENT, 


Mantralaya , Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , Dated the 8th June 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA COTTON SEEDS (REGULATION OF SUPPLY , DISTRIBUTION , SALE AND FIXATION OF SALE PRICE ) ACT, 

2009 . 


No. Biyane. 2715 / CR - 126 / 1A . - In exercise of the powers conferred by section 10 of the 
Maharashtra Cotton Seeds (Regulation of supply , distribution , sale and fixation of sale price ) 
Act, 2009 (Mah . XIX of 2009 ), and of all other powers enabling it in that behalf, and in supersession 
of the Government Notification , Agriculture , Animal Husbandry , Dairy Development and 
Fisheries Department, No. Biyane. 2012 / C.R.169/ 1A , dated the 17th August 2012 , the Government 
of Maharashtra hereby fixes the maximum sale prices of the varieties of BT Cotton Bollgard - I, 
Bollgard - II and Hybrid Cotton (Non BT) seeds for the entire State of Maharashtra with effect 
from the 8th June 2015 as follows, namely : 


Sr.No. 

( 1 ) 


Type of variety 

( 2 ) 


Maximum sale price 

( 3 ) 


1 


BT. Cotton Bollgard - I 
(i) expressing Cry 1 Ac gene 
(MON 531- event) 
(ii) expressing Cry 1 Ac event- 1 


Rs. 730 per packet 
(450 gms BT cotton seed + 120 gms 
Hybrid (Non BT ) cotton Refugia seed ) 
Rs. 662 per packet 
(450 gms BT cotton seed + 150 gms of 
Pigeon Pea Refugia seed ) 


2 


BT. Cotton Bollgard -II 
(i) expressing Cry 1 Ac and Cry 2 Ab 
genes (MON 15985 ) 


(ii) expressing (Cry 1 Ab -Cry 1 Ac) 
GFM Cry 1A 


Rs. 830 per packet 
( 450 gms BT cotton seed + 120 gms 
Hybrid (Non BT) cotton Refugia seed ) 
Rs. 762 per packet 
(450 gms BT cotton seed + 150 gms of 
Pigeon Pea Refugia seed ) 
Rs. 500 /- per packet of 450 gms. 


3 Hybrid Cotton (Non BT) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. B. GHADGE , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ -मार्च १, २०१७/ फाल्गुन ४-१०, शके १९ ३८ 


१२२ 


शुक्रवार, जून १२, २०१५ / ज्येष्ठ २२ , शके १ ९ ३७ 


. 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ जून २०१५ . 

अधिसूचना 
पंढरपूर मंदिरे अधिनियम, १९ ७३. 

क्रमांक पीटीए. २०१५ / २१ / प्र.क्र .६२ / का.सोळा. — ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्रमांक १५१७ ९ /प., दिनांक ३ जुलै 
१९ ७५ अन्वयेपंढरपूर मंदिरे अधिनियम , १९ ७३ च्या (१९ ७४ चा महा. ९ ) (ज्याचा यापुढे उक्त अधिनियम असा निर्देश केलेला आहे.) कलम २१ 
च्या पोट -कलम ( २) खाली चार सदस्यांची श्रीविठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे हंगामी समिती स्थापित करण्यात आली होती. 

आणि ज्याअर्थी, उच्च न्यायालयाने दिवाणी अर्ज क्रमांक १९ ८५ च्या २३८ मधील दुसरे अपील क्रमांक १९ ८५ चे ४६ आणि दिवाणी अर्ज 
क्रमांक १९ ८५ चे २९ ७ मधील दुसरे अपील क्रमांक १९ ८५ चे ५२ मधील त्यांच्या न्याय निर्णयान्वये आदेश दिनांक २१ फेब्रुवारी १९ ८५ अन्वये 
अपिलाच्या प्रलंबनाधीन पंढरपूर मंदिरांचा कारभार चालविण्यासाठी पाच सदस्यांचीहंगामी समिती नेमली जावी व सदर हंगामी समितीमध्ये बडवे व 
उत्पात यांचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी समाविष्ट करावा, असे निर्देशित केले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, उच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त निदेशानुसार वेळोवेळी हंगामी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. सदर समितीचे शासन 
अधिसूचना क्र . पीटीए. २००३/ ७२७/ (१०५ )/का.१६, दिनांक २४ जुलै २०० ९ अन्वये पुनर्गठन करण्यात आले होते. तसेच शासन अधिसूचना 
क्र . पीटीए . २०१२ / प्र.क्र .५०/ का . सोळा, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१२ अन्वये हंगामी समितीच्या अध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील काही तरतुदीविरुद्ध पंढरपूर मंदिरातील काही बडवे / उत्पात / सेवाधारी पुजारी यांनी जिल्हा न्यायालय 
व उच्च न्यायालय येथे दाखल केलेल्या दाव्या/ याचिकांमध्ये राज्य शासनाच्या बाजूने निर्णय झालेला होता. दिनांक १३ नोव्हेंबर २००६ च्या उच्च 
न्यायालयाच्या निर्णयान्वये दुसरी याचिका फेटाळली असता त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय येथे विशेष रिट याचिका क्रमांक ९९ ४ / २००७ , 
९९ ५ / २००७ व ९९ ६ / २००७ अशा तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या व सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १५ जानेवारी २०१४ च्या 
निर्णयान्वये सदर तीनही रिट याचिका फेटाळलेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, वरील परिस्थितीत उक्त अधिनियमाच्या कलम २१ च्या पोट - कलम (१) नुसार स्थायी समिती स्थापन करण्याची बाब राज्य 
शासनाच्या विचाराधीन आहे व अशाप्रकारे स्थायी समिती स्थापन होईपर्यंत कालावधीसाठी दोन किंवा अधिक व्यक्तीची अस्थायी समिती नियुक्त 
करण्याची तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम २१ च्या पोट- कलम ( २ ) मध्ये आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २१ च्या पोट -कलम (२) मधील तरतुदीचा वापर करून व शासन अधिसूचना क्र . पीटीए 
२००३/ ७२७ / ( १०५ )/ का . १६, दिनांक २४ जुलै २००९ व क्र . पीटीए. २०१२ / प्र.क्र .५० / का.सोळा, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१२ अधिक्रमित करून 
शासन अधिसूचना क्र . पीटीए . २०१४/ प्र.क्र .७/ का . सोळा, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१४ अन्वये श्रीविठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती स्थायी स्वरूपात 
स्थापित होईपर्यंतच्या कालावधीत अस्थायी समिती नियुक्त करण्यात आली होती . 

आणि त्याअर्थी, मंदिराच्या अधिक चांगल्या प्रशासन व नियंत्रणाखाली उक्त अधिनियमाच्या कलम २१ च्या पोट -कलम ( २ ) मधील तरतुदीचा 
वापर करून व शासन अधिसूचना क्र . पीटीए . २०१४ / प्र.क्र .७/ का.सोळा, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१४ अधिक्रमित करून श्रीविठ्ठल रुक्मिणी मंदिर 
समिती स्थायी स्वरूपात स्थापित होईपर्यंतच्या कालावधीत पुढीलप्रमाणे अस्थायी समिती नियुक्त करण्यात येत आहे : 
( १ ) जिल्हाधिकारी, सोलापूर 

सभापती. 
( २ ) कार्यकारी अधिकारी, श्रीविठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती 


~ 


सदस्य 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


. 


मो . अ . सईद , 
शासनाचे प्रधान सचिव व विधि परामर्शी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३-मार्च १, २०१७ / फाल्गुन ४-१० , शके १९ ३८ 


२१ 


१२३ 


शनिवार , 

र, जून १२, २०१५ / ज्येष्ठ २२, शके १९ ३७ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 

Mumbai 400 032 , dated the 11th June 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA LIFTS ACT. 


No. BLA . 2015 /CR .- 344 /NRG - 2. - In exercise of the powers conferred by section 10 of the 
Maharashra Lifts Act (X of 1939 ), and in supersesson of all the earlier notifications issued in 
this behalf , the Government of Maharashtra is hereby pleased to delegate the powers conferred 
on it under section 4 , sub - section ( 3 ) of section 5 , sub - section ( 2 ) of section 6 read with 
sub - section ( 3 ) of section 5 and sub - section ( 2 ) of section 8 of the said Act to the Chief Electrical 
Inspector, Industries, Energy and Labour Department . 


By order and in the name of the Govern or of Maharashtra , 


S. S. SHIRSIKAR , 


Joint Secretary to Government. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ -मार्च १, २०१७/ फाल्गुन ४-१०, शके १९ ३८ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 

Mumbai 400 032 , dated the 11th June 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA LIFTS ACT. 


; 


No. BLA . 2015 /CR - 344 /NRG - 2. — The following draft of rules further to amend the Bombay 
Lifts Rules, 1958, which the Government of Maharashtra proposes to make in exercise of the 
powers conferred by sub -section ( 1) of section 12 of the Maharashtra Lifts Act ( X of 1939 ) read 
with section 24 of the Maharashtra General Clauses Act (I of 1904 ), is hereby published as 
required by sub -section ( 1) of the said section 115 , f or information of all the persons likely to 
be affected thereby ; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration 
by the Government of Maharashtra after the expiry of the period of forty -five days from the 
date on which the draft notification is published in the Maharashtra Government Gazette ; 

Any objections or suggestions which may be received by the Chief Electrical Inspector , 
Industries, Energy and Labour Department, 3rd Floor, Administrative Building, Ramkrishna 
Chemburkar Marg , Chembur , Mumbai 400 071, from any person with respect to the said draft , 
on or before the expiry of the aforesaid period , will be taken into consideraion by the Government. 


DRAFT NOTIFICATION 


BLA . 2015 /CR - 344 /NRG - 2. - In exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) and ( 2 ) 
of section 12 of the Maharashtra Lifts Act (X of 1939 ), in its application to the State of 
Maharashtra , the Government of Maharashtra hereby amends the Bombay Lifts Rules, 1958 , 
the same having been previously published as required by sub -section ( 1) of section 12 of the 
said Act , as follows, namely : 


1. These rules may be called the Bombay Lifts (Fourteenth Amendment ) Rules , 2015 . 


2. In the preamble of the Bombay Lifts Rules , 1958 (herinafter referred so as “ The 
Principal Rules ") for the words , figures , brackets and letter “ The Bombay Lifts Act , 1939 
(Bom . X of 1939 ) ” the words, brackets , letter and figures “ The Maharashtra Lifts Act 
( X of 1939 ) ” shall be substituted . 


3. In rule 1 and throughout the principal Rules, for the words and figures “ Bombay 
Lifts Rules , 1958 ” wherever they occur , the words “ Maharashtra Lifts Rules ” shall be 
substituted . 


4. In clause ( 1) of rule 2 and throughout the principal Rules, for the words and 
figures “ The Bombay Lifts Act, 1939 ” wherever they occur, the words “ Maharashtra Lifts 
Act ” shall be substituted . 


5. In rule 3 of the principal Rules, in sub - rule ( 2 ), for the words and brackets Chief 
Engineer (Electrical) ” the words Chief Electrical Inspector ” shall be substituted . 


CG 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २३-मार्च १, २०१७/ फाल्गुन ४-१०, शके १९ ३८ 


२३ 


6. In rule 4 of the principal Rules, in sub- rule ( 2 ), for the words and brackets “ Chief 
Engineer (Electrical) ” the words “ Chief Electrical Inspector ” shall be substituted . 


CG 


CG 


7. In rules 6 of the principal Rules , in clause (v ), in the Explanation , for the words 
and brackets Chief Engineer (Electrical) ” the words Chief Electrical Inspector ” shall 
be subsituted . 


C6 


8. In FORM A appended to the principal Rules, for the words and brackets The 
Inspector of Lifts, Bombay , Public Works Department, Bombay ” the words “ The Inspector 
of Lifts , Maharashtra , Industries , Energy and Labour Department, Mumbai ” shall be 
substituted . 


9. In FORM B appended to the principal Rules , 


( a ) for the words “ The Inspector of Lifts , Bombay ” the words “ The Inspector of 
Lifts , Maharashtra ” shall be substituted ; 


CG 


C6 


Chief 


(6 ) for the words and brackets Chief Engineer ( Electrical) ” the words 
Electrical Inspector ” shall be substituted ; 


10. In FORM B - 1 appended to the principal Rules, for the words “ The Inspector of 
Lifts, Bombay ” the words “ The Inspector of Lifts, Maharashtra " shall be substituted . 


11. In FORM C appended to the principal Ruels, 


( a ) for the words “ GOVERNMENT OF BOMBAY ” the words “ GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA ” shall be substituted ; 


(6 ) for the words and brackets “ Chief Engineer ( Electrical) ” Bombay the words 
“ Chief Electrical Inspector , Maharashtra ” shall be substituted ; 


12. In FORM F appended to the principal Ruels , 


the words “ State of Maharashtra ” shall be 


( a ) for the words “ State of Bombay 
substituted ; 


( b ) for the words “ The Inspector of Lifts , Bombay ” the words “ The Inspector of 
Lifts , Maharashtra " shall be substituted ; 


(c) for the words and brackets “ The Commissioner of Police , Bombay ” the words 
“ The Commissioner of Police , Mumbai ” shall be substituted ; 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. SHIRSIKAR , 


Joint Secretary to Government. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ -मार्च १, २०१७/ फाल्गुन ४-१०, शके १९ ३८ 


१२४ 


सोमवार , जून १५, २०१५ / ज्येष्ठ २५, शके १ ९ ३७ 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १५ जून २०१५ 


अधिसूचना 


फ्लेम विद्यापीठ अधिनियम , २०१४ . 


क्रमांक स्वअवि. २०१३ / (२०४/१३ ) /विशि-४.– फ्लेम विद्यापीठ अधिनियम, २०१४ ( २०१५ चा महा. २) याच्या कलम ४८ द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे फ्लेम विद्यापीठाची अधिसूचना राजपत्रात ज्या दिनांकास प्रसिद्ध 
होईल त्या दिनांकापासून फ्लेम विद्यापीठ, पुणे कार्यान्वित झाल्याचे समजण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय चहांदे , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 15th June 2015 


NOTIFICATION 


FLAME UNIVERSITY ACT , 2014. 

No. SFU. 2013/( 204/13 )/UNI-4.-In exercise of the powers conferred by section 48 of the 
FLAME University Act , 2014 (Mah . II of 2015), the Government of Maharashtra hereby notifies 
the date of publication of this notification in the Official Gazette , to be date from which , the 
FLAME University , Pune shall become operational. 


By order and in the name of Governor ofMaharashtra , 


SANJAY CHAHANDE , 
Principal Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


